नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव 
पुरस्कार सन २०१९-२० जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.रंजीपु १५२०/प्र.क्र.१५१ /सांका.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २ जुले २०२० 


वाचा :- 9) शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग 
क्र.सांकासं/२००५/प्र.क्र.३८८/सांका.३ दि.२ मार्च २००६ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.रंजीपु १५२०(१३)/प्र.क्र.११८ 
सांका.४ दि.१४ मार्च २०२० . 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग समक्रमांक दि. १.७.२०२० 
४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांचे पत्र क्र.सांकासं/८५६ दिनांक १९ मार्च २०२० 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये रंगभूमीवर उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या जेष्ठ 
नाट्य कलाकारास नटवर्य प्रभाकर पणशीकर यांच्या नावे पुरस्कार देऊन गौरव करण्याची 
योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप रुपये ५.०० लाख, मानपत्र व 
मानचिन्ह असे आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० यावर्षीचा नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी 
जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या वर्षासाठी नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार 
स्व. रत्नाकर मतकरी यांना मरणोत्तर जाहीर करण्यात येत आहे. 
२. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥80/१9॥॥8.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७०२१३१६११४०२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prasad 
Mahadeo 
Mahajan 


(प्रसाद म. महाजन) 
(शासनाचे अवर सचिव) 


प्रत , 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५२०/प्र.क्र.१५१/सांका.४ 


२.मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७.सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

८.उप सचिव (सांका.४), सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
९.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१०. स्व. रत्नाकर मतकरी यांचे कुंटंबिय (सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.महाळेखापाल-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

१५.महालेखापाल-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

१६.महाळेखापाल-१ मुंबई (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१७.महालेखापाल-२ नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१८.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१९.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


